महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


Part महासंचालक, मनरेगा या पदावर 
कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या श्री.नंदकुमार वर्मा, भा.प्र.से. 
(सेवानिवृत्त) यांना मासिक पारिश्रमिकाची 
रक्कम प्रदान करणेबाबत .... 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१५८/रोहयो-७ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 


मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 


मुंबई- ४०० ०३२ 


दिनांक :-१३ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ : नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय क्रमांक मग्नारो-२०२२३/प्र.क्र.१५८रोहयो-७ 


दिनांक :-०४ जानेवारी, २०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


2. 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ०४ जानेवारी, 2028 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, मिशन महासंचालक 


(मनरेगा) या पदावर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या श्री.नंदकुमार वर्मा, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) यांना 
खालीलप्रमाणे परिशिष्ट-अ नुसार मासिक पारिश्रमिकाची रक्‍कम प्रदान करणेबाबतचा शासन निर्णय निंगमित 


करण्यात आला होता. 
परिशिष्ट-अ 
अ.क्र मुददा तपशील 
चि २ 3 
डि निवृत्तीचा दिनांक दि.३१/०५/२०२३ 
२ | निश्चित झालेले मूळ निवृत्तीवेतन रु.१,१२,५००/- 
3 | अंशराशीकृत मुल्य रु.निरंक 
४ | करार पध्दतीने नियुक्तीचा दिनांक दि.२९/०६/२०२३ 


नियुक्तीच्या वेळी देय असलेल्या निवृत्तीवेतनाची 
रक्‍कम + महागाई भत्ता 


रु.१,१२,५००/- + रु.४७,२५०/- (माहे जुन २०२३ 
७ ४२%) 
एकूण रु.१,५९,७५०/- 


६ । मासिक पारिश्रमिकांची रक्‍कम (शासकीय सेवा व | रु.१,६०,०००/- 
निमशासकीय सेवा) (शंभरात रुपांतरीत) 
७ | निवास भत्ता, प्रवास भत्ता आणि दूरध्वनी भत्ता या सर्व | रु.४०,०००/- 
भत्त्यांपोटी प्रतिमाह कमाल अनुज्ञेय रक्‍कम (मासिक 
पारिश्रमाकाच्या २५ टक्के) 
एकूण (६ -- (9 रु.२,००,०००/- 


याऐवजी परिशिष्ट-अ खालीलप्रमाणे वाचविण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१५८/रोहयो-७ 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. मुददा तपशील 
1 १_| २ 3 
fa निवृत्तीचा दिनांक दि.३१/०५/२०२३ 
२ । निश्चित झालेले मूळ निवृत्तीवेतन रु.१,१२,५००/- 
३ | अंशराशीकृत मुल्य रु.निरंक 
४ | करार पध्दतीने नियुक्तीचा दिनांक दि.२९/०६/२०२३ 
yg | नियुक्तीच्या वेळी देय असलेल्या निवृत्तीवेतनाची | रु.१,१२,५००/- + रु.४७,२५०/- (माहे जुन 
रक्‍कम + महागाई भत्ता २०२३ & ४२%) 


एकूण रु.१,५९,७५०/- 


६ । मासिक पारिश्रमिकांची रक्‍कम (शासकोय सेवा व | रु.१,५९,८००/- 
निमशासकीय सेवा) (शंभरात रुपांतरीत) 


७ | निवास भत्ता, प्रवास भत्ता आणि दूरध्वनी भत्ता या सर्व | रु.३९,९५०/- 
भत्त्यांपोटी प्रतिमाह कमाल अनुज्ञेय रक्‍कम (मासिक 
पारिश्रमिाकाच्या २५ टक्के) 


एकूण (६-- ७) रु.१,९९,७५०/- 


३. तसेच, सदर दिनांक ०४ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ६ 
खालीलप्रमाणे वाचविण्यात यावे. 


श्री.नंदकुमार, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) यांच्या मासिक मासिक पारिश्रमिकापोटी व भत्त्यांपोटी होणारा खर्च 
हा मागणी क्रमांक ओ-३ लेखा शीर्ष २५०५००२२ (१०) कंत्राटी सेवा याखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 


४. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०२१३१८५७३७५११६ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
VUAYKUMAR Sic a ak exc 


2.5.4.20=492b359100fd94dc1 ddfc1 Ofdb5e904fd422bdd1629448ed4a8bd45474275f7 
4, postalCode=400032, 


seria INumber=5A9240FD6185555F5CB85C9E2DF 1BES3C4FD17E13F93A7ACFD2CAFC 
1B18B5939, :VUAYKUMAR BABURAO KALWALE 


Date: 2024.02.13 19:07:26 +05'30' 


(विजयकुमार कलवले) 
सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव. 
मा. प्रधान सचिव (रोहयो), यांचे स्वीय सहायक . 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
आयुक्त, कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
५. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर 
६. सर्व जिल्हाधिकारी 


Cc “७ A LO 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१५८/रोहयो-७ 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व उपायुक्त (रोहयो), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये. 
संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
संचालक (मृद संधारण), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
मुख्य अभियंता (मृद व जलसंधारण) सर्व. 

सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 

सर्व जिल्हा रेशीम अधिकारी. 

सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

सर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा, ग्रामपंचायत) 
सर्व गटविकास अधिकारी, नरेगा 

उपवनसंरक्षक (सर्व) 


. उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण (सर्व) 


वित्त विभाग (अर्थ-१६ , व्यय-८) 
नियोजन विभाग (का.१४३४ व का.१४२४) 
निवड नस्ती, रोहयो - ७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


